दहीहंडी उत्सव व प्रो-गोविंदा लीग स्पर्धेत 
मानवी मनोरे रचताना दुर्घटनाग्रस्त 
होणाऱ्या गोविंदांना विमा संरक्षण 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण ३०२३/प्र.क्र.११३/कीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा:- 
समक्रमाकांचा शासन निर्णय दि.१८ ऑगस्ट, २०२३ 


प्रस्तावना:- 
सन २०२३ मधील दहीहंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गोविंदाचा विमा उतरवणे व प्रो- गोविंदा 


लीग स्पर्धेचे आयोजन करणेबाबत मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २५ जुले २०२३ रोजी 
बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीतील निर्णयानुसार संदर्भाधीन दिनांक १८ ऑगस्ट, 
२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२३ मधील दहीहंडी उत्सवामध्ये तसेच प्रो- गोविंदा लीग स्पर्धेत 


सहभागी होणाऱ्या एकूण ५०,००० गोविंदाना विमा संरक्षण उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात 


आला आहे. दरम्यान यासंदर्भात अतिरिक्‍त २५००० गोविंदांना विमा संरक्षण उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
मागणी होत आहे. यानुषंगाने सराव व प्रशिक्षण असलेल्या तसेच प्रत्यक्षात भाग घेणाऱ्या अतिरिक्‍त 


२५००० गोविंदांना विमासंरक्षण देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


दहिहंडी उत्सव / प्रो-गोविंदा लीग मधीळ सहभागी गोविंदांना मानवी मनोरे रचताना 
अपघात/दुर्घटना होण्याची aes असते. त्यातूनच काही गोविंदांना अपघात होऊन, गोविंदांचा 
दुर्दैवी मृत्यू घडून येण्याची किंवा त्यांना गंभीर दुखापत होण्याची शक्‍यता निर्माण होते. यासाठी 
संदर्भाधिन शासन निर्णय, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये विमा संरक्षण उपलब्ध करुन दिलेल्या 
५०,००० गोविंदांव्यतिरिक्‍्त अधिकच्या २५,००० गोविंदांना विमा संरक्षण उपलब्ध करुन देण्याकरीता 
ओरिएन्टल इन्शुरन्स विमा कंपनीला प्रति गोविंदा रु. ७५/- विमा हप्ता याप्रमाणे एकूण 
रु.१८,७५,०००/- (अक्षरी रुपये अठरा लक्ष, पंच्याहत्तर हजार फक्त) इतका निधी अदा करण्यासाठी 
दहिहंडी समन्वय समिती (महा.) या संस्थेस वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर योजनेंतर्गत विमा संरक्षणाचे स्वरुप हे संदर्भाधिन दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार व संबंधीत विमा कंपनीच्या अटी/श्तींनुसार राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-३०२३/प्र.क्र.११३/कीयुसे-१ 


३. संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.१८.८.२०२३ मधील तरतुदी तसेच अटी व शर्ती कायम राहतील. 


४. विमा संरक्षणाचा कालावधी हा सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ८ सप्टेंबर 
२०२३ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत राहील. 


५. यावरील खर्च राज्य क्रीडा विकास निधीतून भागविण्यात येईल. 


६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम / निधी "दहिहंडी समन्वय समिती (महा.)" या 
संस्थेस प्रदान करण्यात यावी. यासंदर्भात शिल्लक राहिळेळा निधी शासनास तात्काळ परत 
करण्यात यावा. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२९१८५७१८१५२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

R A N S | N G 2.5.4.20=9651a3c25d5e1f106e47059f72760ff5 20f9b00f67c3 
9186e40ed4bd4fbaee6, pi ICod 

A N A N D R A O D E R E -41EC78BC14804BABDC24C7FD31BA9FBF638 
04F499D4335774E27423E40136397, -RANSIN' 
ANANDRAO DERE 
Date: 2023.08.30 11:48:54 +05'30' 

(रणसिंगडेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव 

५. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, 

६. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधानपरिषद) 

७. सर्व सन्मा. विधान परिषद /विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक 

९. अपर मुख्य सचिव, वित्त /गृह /सार्वजनिक आरोग्य यांचे स्वीय सहायक 
१०. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 
११.सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
१२.पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा)-१ /2 महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर 
१४.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१५.सर्व जिल्हाधिकारी, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-३०२३/प्र.क्र.११३/कीयुसे-१ 


१६.सर्व पोलिस आयुक्‍त / पोलिस अधिक्षक 

१७.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१८. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका, 

१९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२०.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपंचायती, 

२१.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

२२.सर्व अधिष्ठाता, सर्व शासकीय वैद्यकीय/दंत विद्यालये व रुग्णालये, 

२३.सर्व उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे, 

२४.सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 

२५.सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, 

२६.सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

२७.सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालये, 

२८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
२९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

३०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

३१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी मंत्रालय, मुंबई 

३२.व्यवस्थापक, ओरिएंटल SSR कंपनी, ओरिएंटळ हाऊस, चर्चगेट, मुंबई-४०००२०. 
३३.अध्यक्ष/सचिव, दहिहंडी समन्वय समिती (महा.), मुंबई (रजि.क्र.एफ-७२१८१) 
३४. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


